महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन 
शाखा) मधील शिक्षणाधिकारी वतत्सम या 
पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: निसूची-३६२३/प्र.क्र.२३७/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ३ ऑक्टोबर, २०२४ 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट ब (प्रशासन शाखा) मधील उप शिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावर 
कार्यरत असणाऱ्या खालील नमूद अधिकाऱ्यांना शासनाने मान्य केलेल्या निवडसूचीनुसार महाराष्ट्र 
शिक्षण सेवा गट अ (प्रशासन शाखा) मधील शिक्षणाधिकारी व तत्सम, या पदावर वेतन पे बँड एस- 
२०: रु.५६१००-१७७५०० अशा सुधारित वेतन संरचनेत ज्येष्ठतेनुसार व गुणवत्तेनुसार रिक्‍त 
असलेल्या पदांवर खालील अटींच्या अधीन राहून तात्पुरती पदोन्नती देण्याचा निर्णय शासनाने 
घेतला आहे :- 


अ. अधिकाऱ्यांचे नाव महसूली । पदोन्नतीच्या पदावरील पदस्थापना 

क्र विभाग 

[a] २ ३ [wats ककल टक क्क 

णि श्री.धनंजय लक्ष्मण चोपडे पुणे पदस्थापनेचे आदेशा स्वतंत्रपणे काढण्यात 
येतील. 


२. सदर पदोन्नती ही मा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आलेल्या विशेष अनुमती याचिका 
२८३०६/२०१७ च्या अंतिम निकालाच्या अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दिनांक 
२५.०५.२००४ स्थित सेवा ज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन 
विभाग /१६-ब कार्यासनाच्या दिनांक ०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार 
देण्यात येत आहेत. तसेच दिनांक ०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, 
मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून तसेच रिट 
पिटीशन स्टॅप नंबर १०८७६/२०२१ व रिट MAR KET नं १०८७८/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, 
मुंबई यांनी दिनांक २५.०५.२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार सदर रिट याचिकेत होणाऱ्या अंतिम 
निर्णयाच्या अधिन राहून केवळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

३. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट अव गट ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत मा.उच्च न्यायालय, मुंबई 
येथे दाखल रिट याचिका Key ६८१९/२०२१ व इतर याचिकांवर मा.उच्च न्यायालयाने 
दि.२९.०६.२०२१, दि.०८.०७.२०२१ व दि.२२.०७.२०२१ रोजी दिलेल्या आदेझांच्या अधीन राहून 
सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

४. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्‍क मिळणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः निसूची-३६२३/प्र.क्र.२३७/प्रशा-२ 


५. तात्पुरत्या निवडसूचीतील सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र असलेल्या तथापि, पदोन्नती नाकारलेल्या 
अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीसंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १२.०९.२०१६ च्या शासन 
निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी. 

६. सदर पदोन्नतीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यास देण्यात आळेली पदस्थापना सामान्य प्रशासन 
विभाग, अधिसूचना दि. १४.०७.२०२१ Helles विभागीय संवर्ग वाटपाच्या तरतूदीनुसार करण्यात 
आली आहे. 

७. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १५.१२.२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
वरील अधिकाऱ्यांपैकी शिस्तभंग विषयक कार्यवाही सुरू झाळी असल्यास अथवा फौजदारी प्रकरण 
न्यायालयात प्रलंबित असल्यास अथवा विभागीय चौकशी प्रकरणांत दोषी आढळल्यास अशा 
अधिकाऱ्यास पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या ठिकाणी पदस्थापना देण्यात येऊ नये. 

८. आयुक्त (शिक्षण), पुणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांस पदोन्नतीच्या ठिकाणी रुजू होण्याकरीता 
तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच संबंधित अधिकारी यांनी पदोन्नती आदेशा 
निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत पदोन्नतीच्या पदावर रुजू व्हावे व संबंधित 
अधिकारी रुजू झाल्याचा दिनांक आयुक्‍त (शिक्षण) यांनी शासनास कळवावे. 

९. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाला www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२४१००३१६३४४७१७२१ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


Digitally signed by VUAY NIVRUTTI BHOSALE 
V | AY N | V R TT | | IN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, SCHOOL 
EDUCATION ND SPORTS DEPARTMENT, 


20=c7a4e31cd0e0c9eec89f89869f2dd675d7 1f0636b0a2ea82e4858 


26669926889, postalCode=400032, st=Mahara: 
INumber=7966FB8DA6E03C3F79409670C65FACO77378A68F734A1 
1D051D02DC3119DC128, VUAY NIVRUTTI BHOSALE 
Date: 2024.10.03 16:20:57 +05'3 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
> 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव 

२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

3३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, , महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, मुंबई 

५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

७. मा . विधानसभा , विधानपरिषद व संसद सदस्य 

८. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

९. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

qo. मा . मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक 

११. प्रधान सचिव ( शाळेय शिक्षण विभाग) यांचे स्वीय सहायक 

१२.आयुक्‍्त (शिक्षण) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

१३. राज्य प्रकल्प संचालक , महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद , चर्नी रोड , मुंबई 

१४. सहसचिव / उपसचिव (प्रशासन/विद्यार्थी विकास / शाळा व्यवस्थापन / शिक्षक शिक्षकेतर/ 
क्रीडा) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निसूची-३६२३/प्र.क्र.२३७/प्रशा-२ 


१५. सर्व शिक्षण संचालक 

१६. अध्यक्ष , माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
qo. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचाळक 

१८. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 

१९. सर्व शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक / माध्यमिक /योजना) 

२०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२१. सर्व अधिक्षक , वेतन पथक ( प्राथमिक / माध्यमिक ) 

२२.संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 

२३.सर्व कार्यासने , शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई. 
२४.निवडनस्ती/प्रश्ा-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


